Reg.No. NPCITY/ 236/ 2018-20. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक १५] 


गुरूवार 


ते 


बुधवार , एप्रिल ११-१७, २०१ ९/ चैत्र २१-२७, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे २७, किंमत : रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


१-४ 


भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा (भाग एक - अ , चार - अ , चार 
ब व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ 

नागपूर 

विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश. 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ ., 

नेमणुका इ . इ ., केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 

भाग एक - अ .- ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
नाही. 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
१-२७ 

आदेश व अधिसूचना . 


.. 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५३ ९ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


( १ ) दिवाणी नियमावली, १९ ८६ प्रकरण ३६, परिच्छेद ७०१. 
( २) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई पत्र क्र . RG -1611-95-2014 , दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१४ . 
( ३ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे कार्यालयीन परिपत्रक क्र . General ( Admn.)/Juddl./2007 , दिनांक ११ जून , २००७ . 

( ४ ) उद्योग , ऊर्जाव कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्र . मतदान २०१९ -प्र.क्र . ३१- कामगार-९, दिनांक १५ मार्च, २०१ ९. 
क्रमांक बी -८ ( १ )-८१९-२०१ ९ . - 

भारतीय निवडणूक आयोगाद्वारे नागपूर व रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रांकरिता गुरूवार दिनांक ११ एप्रिल , २०१९ रोजी सार्वजनिक निवडणूक 
जाहीर करण्यात आलेली आहे . या निवडणुकीत नागरिकांना मतदानाचा हक्क बजावता येण्याकरिता उपरोक्त संदर्भ क्र . ( १), ( २) व ( ३) अन्वये मी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , नागपूर , जिल्हा व सत्र न्यायालय , नागपूर व त्याच्याशी संबंधित नागपूर जिल्ह्यातील सर्व दुय्यम न्यायालयांना व 
कार्यालयांना गुरुवार , दिनांक ११ एप्रिल, २०१९ रोजीची स्थानिक सुटी जाहीर करीत आहे. 

तथापि , गुरूवार, दिनांक ११ एप्रिल २०१९ रोजीचे मतदानाकरिता जाहीर करण्यात आलेल्या सुटीचे ऐवजी यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या २ रा 
शनिवार , दिनांक ०८ जून २०१९ या सार्वजनिक सुटीचे रोजी जिल्हा न्यायालय, नागपूर व त्याच्याशी संबंधित नागपूर 

जिल्ह्यातील सर्व 

दुय्यम 
न्यायालयांचे व कार्यालयाचे कामकाज नेहमीप्रमाणे सुरू राहील , असेही जाहीर करीत आहे. 

एस . बी . सावळे , 
नागपूर : 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक १ एप्रिल २०१९ . 

नागपूर . 
ना .- एक -१ (१५०४ ). 


( 9 ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ११-१७ , २०१९ / चैत्र २१-२७, शके १९ ४१ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिध्द झालेल्या आहेत . 


w 


मंगळवार , फेब्रुवारी २६, २०१९ / फाल्गून ७ , शके १९ ४० 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १९ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ (१ ) अन्वये . 


क्र.कावि- उविअ- भूसंपा- गो.प्र .- अ.का.- २० ९ -२०१९ . - 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या ( खंड) (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण दिनांक ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७- अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्रातील जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता ( यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम (१) च्या 
तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 


त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ११-१७ , २०१९/ चैत्र २१-२७, शके १९ ४१ 


३ 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीत सुट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम -२०१४ ( यापुढे ज्यांच्या निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करित आहे. 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७९ / एल-६५ / २०१७-१८ , गाव-बोरघाट (रिठ) , तालुका-मुल , जिल्हा- चंद्रपूर . 


अ.क्र . 


सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे) 

( ३ ) 


( १ ) 


हे . आर 


१ 


८६ 


० २८ 


२ 


९ २ 


० २५ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 
: - बोरघाट उपसा सिंचन योजना, तह-मुल 

बोरघाट उपसा सिंचन योजनेचे उर्ध्व नलिकेचे बांधकामाकरीता . 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची - तीन 
विस्थापीत होत नाही . 


: 


बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास 
भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची - चार 
सुशिलाबाई रामचंद्र मामीडवार कॉलेज ऑफ सोशल वर्क , चंद्रपूर 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला 


अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
निरंक . 


: 


: 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यास 

आलेल्या अधिका- याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची 
नियुक्ती करण्यात आली त्या 
अधिसूचनेचा तपशील 


निरंक . 
निरंक . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ११-१७, २०१९/ चैत्र २१-२७, शके १९ ४१ 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २० . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११(१ ) अन्वये. 

क्र.कावि- उविअ- भूसंपा- गो.प्र.- अ.का.- २०९ -२०१९ . - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या ( खंड) ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्णदिनांक ११/ २०१४ /प्र.क्र .७७- अ -२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्रातील जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्येदिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम ( १ ) 
च्या तरतुदींन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसुचीमध्ये कारणे नमूद करावी .); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्येदिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ). 

त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीत सुट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम-२०१४ ( यापुढे ज्यांच्या निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या 
उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे. 
आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल , जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करित आहे. 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७८ /एल -६५/ २०१७-१८ , गाव-बेबांळ, तालुका-मुल , जिल्हा- चंद्रपूर . 


अ.क्र . 


सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


( १ ) 


संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


१ ९ ८ 


० १८ 


२ 


१३२ 


००८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ११-१७, २०१९ / चैत्र २१-२७, शके १९ ४१ 


५ 


अनुसूची एक- चालू 
( २ ) 


( 9 ) 


( ३ ) 
हे . आर 


३ 


८१ 


0 ०५ 


४ 


१३५४ 


००८ 


५ 


१३५३ 


६ 


१३५१ 


११६ 


७ 


१३२३ 


० २६ 


८ 


७६ ९ 


९ 


७८६ 


० १२ 


१० 


७८३ 


० २० 


११ 


८४ ९ 


० १८ 


१२ 


८५० 


००८ 


१३ 


८५१ 


० २१ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 

बोरघाट उपसा सिंचन योजना, तह -मुल 
: - बोरघाट उपसा सिंचन योजनेचे उर्ध्व नलिकेचे बांधकामाकरीता . 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची - तीन 
विस्थापीत होत नाही . 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास 
भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची - चार 
सुशिलाबाई रामचंद्र मामीडवार कॉलेज ऑफ सोशल वर्क , चंद्रपूर 


सामजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला). 


अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

निरंक . 


: 


निरंक . 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यास 

आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( ब ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची 

नियुक्ती करण्यात आली त्या 
अधिसूचनेचा तपशील 


: 


निरंक . 


मुल : 


दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ . 


एम . खेडकर , 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , 

मुल . 


ना .- एक -२ (१५०४ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ११-१७ , २०१९ / चैत्र २१-२७, शके १९ ४१ 


७ 


शुक्रवार , मार्च ८ , २०१९ / फाल्गुन १७, शके १९ ४० 
भाग १ ( असा.) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २१ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
कलम १९ ( १ ) अन्वये . 


क्रमांक कावि - अका- प्र.२-२२१-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्र . ०५-६५-२०१८-१९ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर (जिल्ह्याच्या) जिल्हाधिका -याने, कलम १५ च्या पोट - कलम (२) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चार मध्ये विनिर्दिष्ट 


केला आहे ; 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्येपार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-६५-२०१८-२०१९ , मौजा उसरपार चक , तालुका- सावली , जिल्हा- चंद्रपूर 


अंदाजित क्षेत्र 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१६ 


० ४१ 


२ 


१८ 


० २० 


एकूण 


०६१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ११-१७, २०१९ / चैत्र २१-२७, शके १९ ४१ 


७ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव - गोसीखुर्द प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - आसोलामेंढा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ -गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 

अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 

अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक . 
टीप : -उक्त जमिनीच्याबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा.) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा., अ . क्र . २२. 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
कलम १९ ( १ ) अन्वये . 

क्रमांक कावि - अका - प्र.२-२२१-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्र . ०७-६५-२०१८-१९, दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे : 

आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर (जिल्ह्याच्या) जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट- कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०७-६५-२०१८-२०१९, गाव भानापूर , तालुका - सावली , जिल्हा- चंद्रपूर 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . 


“ 


आर 


१ 


४ 


० ३२ 


२ 


० ३२ 


ज 


३ 


७ 


० १७ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ११-१७ , २०१९ / चैत्र २१-२७, शके १९ ४१ 


अनुसूची- एक 

( २ ) 


( 9 ) 


( ३ ) 


हे . आर 


४ 


२१ 


०४१ 


५ 


२२ 


०६९ 


६ 


०७४ 


२४ 
२६ 


७ 


२२४ 


८ 


२७ 


० ० ९ 
०३१ 


३७ 


१० 


५२ 


० ४१ 


११ 


५४ 


० २४ 


१२ 


3 


०३६ 


१३ 


१५ 


०७२ 


१४ 


२ ७७ 


१८/१ , १८/२ , १८/३ , १८/४ 
५ ९ 


१५ 


० ०३ 


१६ 


५ 


० २० 


१७ 


९ 


००५ 


१८ 


१ ९ 


००१ 


१ ९ 


५० 


० ६० 


२० 


६३ 


० ७५ 


२१ 


६४ 


० ७७ 


२२ 


२० 


०२९ 


२३ 


२ ९ 


०४९ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव - गोसीखुर्द प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - आसोलामेंढा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ -गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत. 

अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 

अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 
टीप :-उक्त जमिनीच्याबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा.) ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा ., अ . क्र . २३ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 

क्रमांक कावि - अका-प्र.२-२२१-२०१९. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्र . ११-६५-२०१८-१९ , दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये प्रारंभिक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ११-१७, २०१९/ चैत्र २१-२७, शके १९४१ 


९ 


अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची , अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर (जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका-याने , कलम १५ च्या पोट - कलम (२ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट 


“ 


केला आहे ; 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११-६५-२०१८-२०१९, गावबेंबाळ, तालुका- मूल, जिल्हा- चंद्रपूर 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१६२० 


० ०६ 


२ 


८८८ 


० १२ 


३ 


९ २ ९ 


००९ 


९ ५७ 


० ०४ 


अनुसूची -दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव - गोसीखुर्द प्रकल्प. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - आसोलामेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरिता 
समाजाला मिळणारे लाभ - गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 

अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 
टीप : -उक्त जमिनीच्याबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा .) ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा ., अ . क्र . २४ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
कलम १ ९( १ ) अन्वये . 


क्रमांक कावि - अका- प्र.२-२२१-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्र . १२-६५-२०१८-१९, दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये प्रारंभिक 


ना .- एक -३ ( १५०४). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ११-१७, २०१९/ चैत्र २१-२७, शके १९ ४१ 


अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची , अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर (जिल्ह्याच्या) जिल्हाधिका- याने, कलम १५ च्या पोट-कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


“ 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२-६५-२०१८-२०१९ , गाव चांदापूर , तालुका -मुल , जिल्हा- चंद्रपूर 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२४ ९ 


० २० 


२ 


२५४ 


० ०२ 


३ 


२५५ 


००४ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव - गोसीखुर्द प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - आसोलामेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ - गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 

अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 

अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 
टीप :-उक्त जमिनीच्याबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा .) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २५ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 


क्रमांक कावि - अका- प्र.२-२२१-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्र . १३-६५-२०१८-१९, दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये प्रारंभिक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ११-१७, २०१९ / चैत्र २१-२७ , शके 


१ ९ ४१ 


११ 


अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर (जिल्ह्याच्या) जिल्हाधिका- याने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 


“ 


केला आहे ; 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्येपार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची -एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३-६५-२०१८-२०१९ , गाव जूनासुर्ला, तालुका-मुल , जिल्हा- चंद्रपूर 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . 


आर 


१ 


९ २१ 


० १० 


२ 


८७२ 


० ४३ 


३ 


७५३ 


० २१ 


४ 


७४४ 


o04 


५ 


७३६ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव- गोसीखुर्द प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन- आसोलामेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ- गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 

अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 
टीप: -उक्त जमिनीच्याबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ११-१७, २०१९ / चैत्र २१-२७, शके १९ ४१ 


भाग १ ( असा .) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा., अ . क्र . २६ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १९( १ ) 
अन्वये . 


क्रमांक कावि - अका- प्र - २-२२१-२०१९. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या 
पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक १४-६५-२०१८-१९ , दिनांक १ नोव्हेंबर , २०१८ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट -कलम (२) अन्वयेदिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे त्यांची खात्री पटली आहे 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४-६५-२०१८-२०१९ , 
गाव - राजगड , तालूका - मूल , 

जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१७ 


० १८ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव- गोसीखुर्द प्रकल्प. 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन- आसोलामेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरिता. 
समाजाला मिळणारे लाभ- गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 

अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक - 


टीप : -उक्त जमिनीच्याबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ११-१७, २०१९/ चैत्र २१-२७, शके १९ ४१ 


१३ 


भाग १ ( असा .) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा., अ. क्र . २७. 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १९ ( १ ) 
अन्वये . 

क्रमांक कावि - अका- प्र - २-२२१-२०१९. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना, क्रमांक १५-६५-२०१८-१९ , दिनांक १ नोव्हेंबर, २०१८ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची -दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहेकिंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने , कलम १५ च्या पोट-कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे अशी त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणूननिर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५-६५-२०१८-२०१९ , 

गाव- मौजा बाबराळा , तालुका मूल , जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


“ 


हे . आर 


१ 


६ ९ 


० ०१ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव- गोसीखुर्द प्रकल्प . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन- आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरिता. 
समाजाला मिळणारे लाभ- गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत. 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 


टीप : -उक्त जमिनीच्याबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
ना .- एक-४ ( १५०४ ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ११-१७, २०१९ / चैत्र २१-२७, शके १९ ४१ 


भाग १ ( असा .) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २८ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १९ ( १ ) 
अन्वये . 

क्रमांक कावि - अका- प्र - २-२२१-२०१९. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक १५-६५-२०१८-१९ , दिनांक १ नोव्हेंबर , २०१८ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे अशी त्यांची खात्री पटली आहे 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणूननिर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


“ 


अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६-६५-२०१८-२०१९ , 

मौजा भवराळा, तालुका मूल , जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 
० ३४ 


१ 


११३ 


२ 


११० 


० ३७ 


३ 


१११ 


० १३ 


४ 


१४१ 


००१ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव- गोसीखुर्द प्रकल्प . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन- आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरिता. 
समाजाला मिळणारे लाभ- गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत. 

अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 
टीप : -उक्त जमिनीच्याबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ११-१७, २०१९/ चैत्र २१-२७, शके १९ ४१ 


१५ 


भाग १ ( असा.) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा., अ . क्र . २९ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १९ (१ ) 
अन्वये. 

क्रमांक कावि - अका- प्र - २-२२१-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना, क्रमांक १७-६५-२०१८-१९, दिनांक १ नोव्हेंबर, २०१८ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने, कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे अशी त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्येविनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७-६५-२०१८-२०१९ , 

मौजा गडीसुर्ला, तालुका मूल , जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक भूमापन 

किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


6 


हे . आर 


१ 


४५२ 


० २८ 


२ 


९ 


००५ 


३ 


१० 


० ०५ 


४ 


१७ 


००७ 


१८ 

० २० 
अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव- गोसीखुर्द प्रकल्प . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन- आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरिता. 
समाजाला मिळणारे लाभ- गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणर आहेत . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 
टीप : -उक्त जमिनीच्याबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ११-१७, २०१९ / चैत्र २१-२७, शके १९ ४१ 


भाग १ ( असा .) (ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ३० . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १९( १ ) 
अन्वये . 

क्रमांक कावि - अका- प्र - २-२२१-२०१९. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या 
पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक १८-६५-२०१८-१९ , दिनांक १ नोव्हेंबर , २०१८ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वयेदिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे अशी त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी मूल , यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


“ 


“ 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १८-६५-२०१८-२०१९ , 

मौजा चक दूगाळा, तालुका मूल , जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१७ ९ 


O 


२ 


१२८ 


० १ ९ 


३ 


१३७ 


० ९ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव- गोसीखुर्द प्रकल्प . 
प्रकल्पाच्या कामाचेवर्णन- आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरिता . 
समाजाला मिळणारे लाभ- गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणर आहेत. 

अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक 

अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 
टीप : -उक्त जमिनीच्याबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ११-१७, २०१९/ चैत्र २१-२७, शके १९ ४१ 


१७ 


भाग १ ( असा .) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ३१ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १९( १) अन्वये. 

क्रमांक कावि - अका- प्र - २-२२१-२०१९. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या 
पोट -कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्र . १९- ६५-२०१८-१९ , दिनांक १ नोव्हेंबर , २०१८ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


“ 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १ ९-६५-२०१८-२०१९, मौजा चूरूळ तुकूम , तालुका मूल , जिल्हा चंद्रपूर . 
अनुक्रमांक भूमापनकिंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( १) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


५३ 


o ole 


२ 


५४ 


० ०५ 


३ 


३५ 


० ०५ 


४ 


३६ 


० ०४ 


५ 


३७ 


० १२ 


६ 


५० 


० १६ 


७ 


४ ९ 


० ०६ 


८ 


४८/१ 


० १० 


४७ 


९ 

o oy 
अनुसूची -दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव- गोसीखुर्द प्रकल्प 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन- आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरिता 
समाजाला मिळणारे लाभ- गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 

अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 


ना .- एक -५ ( १५०४). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ११-१७, २०१९ / चैत्र २१-२७, शके १९ ४१ 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक 
टीप :-उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचे कार्यालयामध्येनिरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा.) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ३२ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १९( १) अन्वये . 

क्रमांक कावि - अका- प्र - २-२२१-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट -कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्र . २०-६५-२०१८-१९ , दिनांक १ नोव्हेंबर , २०१८ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की ,यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट-कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २०-६५-२०१८-२०१९, मौजा सिंगापूर , तालुका सावली, जिल्हा चंद्रपूर. 
अनुक्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


भूमापन किंवा 


हे . आर 


१ 


१८३ 


२ 


१५० 


० १६ 


३ 


१ 


००८ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव- गोसीखुर्द प्रकल्प 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन- आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरिता 
समाजाला मिळणारे लाभ- गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ११-१७, २०१९/ चैत्र २१-२७, शके १९४१ 


१ ९ 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 
टीप :-उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचेकार्यालयामध्येनिरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा . ) (ना.वि.पु. ) म . शा . रा ., अ. क्र . ३३ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १९ (१ ) 


अन्वये . 


क्रमांक कावि - अका - प्र - २-२२१-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना, क्र . २१-६५-२०१८-१९ , दिनांक २ नोव्हेंबर , २०१८ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची , अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , कलम १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २१-६५-२०१८-२०१९ , मौजा राजोली चक , तालुका सावली, जिल्हा चंद्रपूर . 
अनुक्रमांक भूमापन 

किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


७० 


० ०४ 


२ 


१७६/२ 


० ४२ 


३ 


१८१ 


०३६ 


४ 


२४४ 


० १४ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव- गोसीखुर्द प्रकल्प 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन- आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरिता 
समाजाला मिळणारे लाभ- गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ११-१७, २०१९ / चैत्र २१-२७, शके १९ ४१ 


अनुसूची -तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक - 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक 
टीप : -उक्त जमिनीच्याबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा.) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ३४ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १९( १ ) 


अन्वये . 


क्रमांक कावि - अका- प्र - २-२२१-२०१९. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोटकलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्र . २२-६५-२०१८-१९ दिनांक २ नोव्हेंबर, २०१८ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने, कलम १५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 
आणि 

म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


“ 


अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २२-६५-२०१८-२०१९, मौजा केशरवाही, तालुका सावली, जिल्हा चंद्रपूर . 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२३१ 


००२ 


२ 


२३८ 


० ४४ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव- गोसीखुर्द प्रकल्प 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन- आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरिता 
समाजाला मिळणारे लाभ- गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ११-१७, २०१९ / चैत्र २१-२७, शके १९ ४१ 


२१ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 

निरंक . 
टिप :-उक्त जमिनीच्याबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा.) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ३५. 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये 
कलम १ ९ ( १ ) . 

क्रमांक कावि - अका- प्र - २-२२१-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोटकलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना, क्र . २३-६५-२०१८-१९ दिनांक २ नोव्हेंबर , २०१८ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहेकिंवातिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने, कलम १५ च्या पोटकलम (२ ) अन्वयेदिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २३-६५-२०१८-२०१९, मौजा बोथली, तालुका सावली , जिल्हा चंद्रपूर . 
अनुक्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
किंवा गट क्रमांक 
( २ ) 

( ३ ) 


भूमापन क्रमांक 


( १ ) 


हे . आर 


१ 


४०७ 


० १७ 


२ 


४०८ 


३ 


५२३ 

० १३ 
अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव- गोसीखुर्द प्रकल्प 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन- आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरिता 

समाजाला मिळणारे लाभ- गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 
ना .- एक-६ ( १५०४ ) . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ११-१७, २०१९ / चैत्र २१-२७, शके १९ ४१ 


अनुसूची -तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक - 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 

निरंक 


टिप : -उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ३६ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १९ ( १) अन्वये 


क्रमांक कावि - अका- प्र - २-२२१-२०१९. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून नवीन अधिसूचना क्रमांक २४-६५-२०१८-१९, दिनांक ०२ नोव्हेंबर , २०१८ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची -दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट-कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे त्याची खात्री पटली आहे 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१ ) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २४-६५-२०१८-१९ , मौजा सावली , तालुका- सावली , जिल्हा- चंद्रपूर . 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 

( २ ) 


अंदाजित क्षेत्र 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


७११ 


० ०६ 


२ 


७४२ 


००९ 


३ 


००९ 


७४३ 
१००५ 


० २८ 


५ 


१००७ 


० २४ 


६ 


१०४६ 


० २४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ११-१७, २०१९/ चैत्र २१-२७, शके १९४१ 


२३ 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
गोसीखुर्द प्रकल्प . 
आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरीता . 
गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 


टीप . - उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ३७. 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १९( १) अन्वये. 


क्रमांक कावि - अका- प्र - २-२२१-२०१९. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ 
च्या पोट- कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक २५-६५-२०१८-१९, दिनांक ०२ नोव्हेंबर , २०१८ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २५-६५-२०१८-१९, मौजा हिरापूर , तालुका- सावली, जिल्हा- चंद्रपूर . 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१८५ 


००१ 


२ 


११४ 


० १८ 


३ 


९ २ 


० ५६ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ११-१७ , २०१ ९/ चैत्र २१-२७, शके १ ९ ४१ 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

गोसीखुर्द प्रकल्प . 
: - आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरीता . 
गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचेवर्णन 

-निरंक 


समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 


टीप. - उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . ३८ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १९ ( १ ) अन्वये . 

क्रमांक कावि - अका- प्र - २-२२१-२०१९. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक २६-६५-२०१८-१९, दिनांक ०२ नोव्हेंबर , 
२०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट -कलम (२) अन्वयेदिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र " 

म्हणूननिर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यास पदनिर्देशित करीत आहे 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २६-६५-२०१८-१९ , मौजा करगाव चक , तालुका- सावली , जिल्हा- चंद्रपूर . 

अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर 
१६ 

० २० 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ११-१७, २०१९/ चैत्र २१-२७, शके १९ ४१ 


२५ 


: 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

: - गोसीखुर्द प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ 

गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत. 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचेवर्णन 

-निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 
टीप . - उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांचे कार्यालयामध्येनिरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ३९ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १९ ( १) अन्वये . 

क्रमांक कावि - अका- प्र - २-२२१-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक २७-६५-२०१८-१९ , दिनांक ०२ नोव्हेंबर , 
२०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २७-६५-२०१८-१९, मौजा सावली तूकूम , तालुका- सावली, जिल्हा- चंद्रपूर . 

अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१३० 


० ० ९ 


२ 


० १५ 


१२ ९ 
१२३ 


३ 


० १६ 


४ 


१५ ९ 


०३२ 


ना .- एक -७ ( १५०४). 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ११-१७ , २०१ ९/ चैत्र २१-२७, शके १ ९ ४१ 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

गोसीखुर्द प्रकल्प . 
: - आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरीता . 
गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप . - उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांचे कार्यालयामध्येनिरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ४० . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १९ ( १ ) 
अन्वये . 


क्रमांक कावि - अका- प्र - २-२२१-२०१९. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ 
च्या पोट- कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक २८-६५-२०१८-१९, दिनांक ०२ नोव्हेंबर , २०१८ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 
आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २८-६५-२०१८-१९ , मौजा चकपिरंजी, तालुका - सावली, जिल्हा- चंद्रपूर . 

अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . 


आर 


१ 


० ०६ 


५३८ 
५४०/२ 


२ 


० ०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ११-१७, २०१९/ चैत्र २१-२७, शके १९ ४१ 


२७ 


अनुसूची - एक- चातू 
( २) 


( 9 ) 


( ३ ) 


हे . आर 


३ 


२८० 


० १६ 


२७ ९ / ४ 


० ० ९ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


गोसीखुर्द प्रकल्प . 
: - आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरीता. 

गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


समाजालामिळणारे लाभ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक . 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक . 


टीप. - उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


मूल : 


एम . खेडकर , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , 

मूल . 


दिनांक ७ मार्च २०१९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED 
ATGOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OFGOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI 
SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


